सन 2099 मधील ३३ कोटी वृक्षारोपण कार्यक्रमांतर्गत 
“वृक्षलागवड व संगोपन” या साठी निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- पुरक-२०१९/प्र.क्र.६७/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- २९ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा: -१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -साववि-२०१६/प्र.क्र.८०(भाग-२)/फ-११, 
दि. २५ जुले, २०१८. 
२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -साववि-२०१८/प्र.क्र.१४४/फ-११, 
दि. ६.९. २०१८. 
3) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८ जुले,२०१९ 
४) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र.पूरक-२०१९/(प्र.क्र.६४/प्रशासन-१, 
दि.१८ सप्टेंबर,२०१९. 
५) विकास आयुक्त (SAM), VIM संचालनालय यांचे क्र.उसं/वृक्ष लागवड व संगोपन निधी / २०१९ / 
ओ-१४८३,दि.२१ नोव्हेंबर,२०१९ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 
हरित महाराष्ट्र संकल्पर्नेतर्गत सन २०१९ मध्ये दि.०१ जुले,२०१९ ते ३० सप्टेंबर,२०१९ या कालावधीत “३३ कोटी 
वृक्षरोपण कार्यक्रमाची आणि संगोपन“” या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडून त्याअंतर्गत 
एकंदर अर्थसंकल्पीय तरतूदींपैकी कार्यक्रमावरील खर्चातून ०.५ % मर्यादेत तरतूद उपलब्ध करून घेण्यास महसूल व वन 
विभागाने संदर्भाधिन दि.२५.७.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. 


महसूल व वन विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील दि.६.९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१९ च्या पावसाळयात 
करावयाच्या नियोजित ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे विभाग निहाय, जिल्हा निहाय व यंत्रणा निहाय उद्दीष्टांचे वाटप करण्यात 
आलेले आहे. त्यानुसार उद्योग प्रभागास एकूण १५४५३०० वृक्षारोपणाचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे. सदर 
वृक्षारोपणाचे उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने “वृक्ष लागवड व संगोपन” यासाठी निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन नणय निर्णय:- 


सन २०१९-२० मधील अर्थसंकल्पात वृक्ष लागवडीकरीता संदर्भाधिन दि.१८ सप्टेंबर,२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार 
“मागणी क्र.के-३,२४०६ - वनीकरण व वन्य जीवन, ०४ - वनीकरण व पर्यावरण विकास, १०१-राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण 
विकास कार्यक्रम, (००)(००)(०१)-शाश्वत विकास ध्येय (२४०६ ए ४७२)(उद्योग) (कार्यक्रम) ” या लेखाशिर्षाखाली एकूण go .०० 
लक्ष इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली असून वित्त विभागाने यापैकी ६० % च्या मर्यादेत रूपये ३६.०० लाख इतका 
निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. 

उद्योग विभागांतर्गत विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय,मुंबई यांना वृक्षारोपणासाठी त्यांच्या संदर्भ क्र.५ 
येथील दि.२१.११.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार उक्त रूपये ३६.०० लाख इतका (मजूरीसाठी 
रू. ९,०२,०००/-) (पुरवठा व सामुग्रीसाठी - रु.२६,९८,०००/-)निधी या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यास मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१९/प्र.क्र.ई६७/उद्योग-६. 


१ विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय यांच्या कार्यालयाचे क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय उद्दिष्ट वाटप व निधी वितरण 


विवरणपत्र खालील प्रमाणे आहे. 
कार्यालयाचे नाव । उद्दिष्ट कार्यालयास वितरित करण्यात येणारी रक्‍कम रूपये ३६,०० लाख 
(वृक्ष लागवड) (६० % च्या मर्यादेत) 
मजूरीसाठी (रूपये) पुरवठा व TAT 
(रूपये) 
उद्योग सह संचालक |  १,५१,०५० ४५,०००/- १,३४,०००/- 
(ठाणे) 
उद्योग सह संचालक २०० ५,०००/- दीर 
(मु.प्रा.वि) 
उद्योग सह संचालक ३,४०,००० 2,§8,000/- ७,९२,०००/- 
(पूणे) 
उद्योग सह संचालक ९९,२५० ९५,०००/- २१५४६५१०९० 
(नाशिक) 
उद्योग सह संचालक |  २,४९,८५० २,११,०००/- ६,३२,०००/- 
(नागपूर) 
उद्योग सह संचालक |  ३,७५,८५० २,१२,०००/- ६,३५,०००/- 
(अमरावती) 
उद्योग सह संचालक |  १,९४,९०० ३१,०००/- 0 
(औरंगाबाद) 
अधिक्षकौय उद्योग १,४७,५०० ३९,०००/- १,१७,०००/- 
अधिकारी, 
उपविभागीय 
कार्यालय (नांदेड) 
एकूण ९,०२,०००/- २६,९८०००/- 


सदर रकमेच्या आहरण व संवितरणाचे अधिकार विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय , मुंबई यांच्या 
कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. या बाबींवरील खर्च करताना प्रचलित नियम व तरतूदींची पुर्तता 
होईल याची कटाक्षने दक्षता घेण्यात यावी. खर्च मेळ व इतर वित्तीय बाबींच्या समन्वयाची जबाबदारी पार पाडण्याच्या 
दृष्टीने आवश्‍यक उपाययोजना करण्यात याव्यात. वितरित निधी अन्य कोणत्याही बाबीसाठी उपलब्ध करून देता येणार 
नाही. उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतूदीमधून झालेल्या खर्चाचे विवरणपत्र तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
तात्काळ सादर करण्यात यावे. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८.७.२०१९ अन्वये विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत असून या परिपत्रकातील अटी व शर्तीचे काटेकोर पालन 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१९/प्र.क्र.ई६७/उद्योग-६. 


हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ.सं. क्र.३९७/१४६१, दि.२.८.२०१९ व वित्त विभागाच्या अनौ.सं. 
क्र.१६७/२०१९/व्यय-१६, दि.१६.८.२०१९ अन्वये त्यांच्या प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९११२९१६५५३१३२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kavita Vijay Pawar 


. ee 
K V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries, Energy and 
a V | a 1] a y Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a3b87786359abd7b3f1 35e9849f2f0e3f2ca97e8ca2dd67ad8 
36635a3aa0ea9, 
serialNumber=6f8674619c7f61 5d9eeac52c9289956e27601f17938f0e2 
a W a [| 53b14bde8e35e822e, cn=Kavita Vijay Pawar 
Date: 2019.11.29 17:01:10 +05'30' 
(कविता पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति:- माहितीसाठी व आवऱ्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 

१. प्रधान सचिव (उद्योग), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 

३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), व (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), व (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

५. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई(२ प्रती). 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन,मुंबई-३२ (५ प्रती) 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई . 

. _ कक्ष अधिकारी, प्रशासन - १, उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई -३२. 
१०. निवडनस्ती (उद्योग-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


